सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीत रुग्णालयातील वदस्रधुलाई 
सेवा सुरु ठेवण्यासाठी मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१८/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२१. 


वाचा : 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि. १० मे,२०१९ 


२) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये राज्यस्तर, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/राज्यस्तर/कक्ष-३/टे-९/अवैक/वस्त्रधुलाई सेवा/प्रशा/मान्यता/५२८९/१९ दिनांक 
०२.०४.२०१९. व दि.२५.०४.२०१९ 
प्रस्तावना: 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत सर्व रुग्णालयाच्या ठिकाणी वस्त्रधुलाई सेवा 
पुरविण्यासाठी उपरोक्‍त अनुक्रमांक १, अन्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी रु.२०.११ कोटीस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने ई-निविद प्रक्रिया पूर्ण 
करुन केंद्रीय खरेदी समितीची मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतर 
संबंधित सेवा पुरवठादारास माहे जुले, २०२० व माहे नोव्हेंबर, २०२० पासून पुरवठा आदेश दिलेले 
आहेत. सदर पुरवठादाराचे देयके अदा करण्यास अडचण येवू नये म्हणून सदर प्रशासकीय मान्यतेस 
सन २०२०-२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्याबाबत पुढील प्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय: 
२. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत सर्व रुग्णालयाच्या ठिकाणी वस्त्रधुलाई सेवा 
पुरविण्यासाठी उपरोक्‍त अनुक्रमांक १, अन्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी रु.२०.११ कोटीस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. रुग्णालयातील वस्त्र धुलाई सेवा सुरळीत सुरु ठेवण्यासाठी 
सदर प्रशासकीय मान्यतेस सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.विअप्र- 
२०१२३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१८/आरोग्य 3 


नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०९१४३७५१२३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


j Dinesh Kadam Patil 
Ros h an । DN: CN = Roshani Dinesh 
1 Kadam Patil, C = IN, S = 
D | nes h Maharashtra, O = 
Government Of 


Kad a m Maharashtra, OU = Public 


Health Department 


Patil er 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्‍त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 
५. सर्व उपसंचालक आरोग्य सेवा. 
६. सर्व जिल्हा हाल्य चिकित्सक. 
७. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
९. सर्व वैद्यकीय अधिक्षक (ग्रामीण रुग्णालय, उप जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय,ट्रामा 
केअर युनिट) 


१०.वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 
११.कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


